राज्यातील शासकीय गोदाम दुरुस्तीच्या 
कामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
फोंडा ता.कणकवली जि. सिंधुदुर्ग. 

(सन २०१९ - २०) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.गोदादु-१११९/प्र.क्र.१३५ भाग-१/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २८ मे, २०१९ 


प्रस्तावना- 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्‍यक 
वस्तूंचे वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक 
राज्य शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील फोंडा, ता.कणकवली येथील 
शासकीय गोदामाच्या दुरूस्तीचे अंदाजपत्रक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडून 
शासनास प्राप्त झाले आहे. सदर फोंडा ता.कणकवली गोदामांच्या दुरूस्तीच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय- 


२. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील फोंडा ता.कणकवळली येथील शासकीय गोदाम दुरूस्तींच्या कामास व 
अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीनतेने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
|. गोदामाचा नकाशा, संकल्पन व साईट प्लॅन सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करुन 
घेतल्याशिवाय कामाला सुरुवात करु नये. 
॥. प्रथमत: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अंदाजपत्रके साक्षांकित 
करुन घ्यावीत. 
॥. दुरूस्तीस विलंब किंवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही, याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 
IV. अंदाजपत्रकातील दुरुस्ती कामाच्या आवऱ्यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी सिंधुदुर्ग 
यांनी प्रथमत: खात्री करावी व तद्‌्नंतरच काम हाती घ्यावे. 
३. गोदाम दुरुस्ती विवरण पुढीलप्रमाणे :- 
अ.क्र. । जिल्हा | तालुका | गोदामाचे | कामाचे सर्वसाधारण स्वरुप | अंदाजित खर्च | 
नाव (रुपये) 
१. ।सिंधुदुर्ग | कणकवली | फोंडा ।धान्य गोदामाची चालू | १६,१९,८३०/- 
दुरुस्ती करणे (जी.आय.छत्र 
घालणे) (अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


एकुण १६,१९,८३०/- 


अक्षरी रुपये:- सोळा लाख एकोणीस हजार seal तीस फक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११९/प्र.क्र.१३५ भाग-१/नापु-१६-ब 


४. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीकरीता निधी 
उपलब्ध झाल्यांनतर त्याप्रमाणे दुरूस्तीची कामे करण्यात यावी. निधी प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय 


गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन पूर्ण करण्यात यावीत. गोदाम दुरूस्ती सुरू 


झाल्यांनतर प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण तपशिल तसेच संबंधित दुरूस्तीचा दरमहा आढावा घेऊन 
दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी शासनास सादर करावी. 


५. सदरील गोदाम दुरूस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावीत. 


त्याकरीता आवश्‍यक निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


६. सदर जिल्हयातील वर नमूद गोदाम दुरूस्तीच्या कामास या अगोदर प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आलेली नाही याची खातरजमा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी करावी. 


७. सदरील झासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


८. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून 


प्रत्यक्षात गोदाम दुरूस्तीची कामे शासनास सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच 


पूर्ण करण्यात यावीत. म्हणजेच शासनास सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार 
गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण करण्यात यावीत. 


९. गोदाम दुरुस्तीच्या कामातील अनावश्यक पुनरुक्ती टाळण्याच्या दृष्टीने सदरहू आदेशात 


नमूद गोदाम दुरुस्तीच्या कामाच्या आवश्‍््‌यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी व्यक्तिठाःछाननी 
करावी. गोदाम दुरुस्तीच्या कामातील पुनरुक्ती अथवा विसंगतीबाबत शासनास अवगत करावे. 


यासंदर्भात पुढील शासन आदेशापर्यंत कार्यवाही स्थगित करावी. 


१०. सदरील कामावरील खर्च सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात व तदृनंतर वेळोवेळी उपलब्ध 
अनुदानातुन करण्यात येईल. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीवरील खर्च "मागणी क्रमांक एम-०२, 


लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च » 09, अन्न १०१, प्रापण व 


पुरवठा (03), प्रापण वितरण व किंमत वितरण ०३, 02 ( मुफसल ) २४०८ ०१०८ A लहान 
बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


११. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थळ निरिक्षण अहवाल तयार करावाव तो 


अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११९/प्र.क्र.१३५ भाग-१/नापु-१६-ब 


१२. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिळा उप विभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १० नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 


१३४ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ९०५२८१३२८२७०३०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ ढ Digitally signed by Pradip Girdhar Ch 

p fa d | G | [| d h a [ DN: c=IN, o=Goven Of Maharasht Food, Civil Supplies and 
Consumer Protection Depart tt, stalCode=400032, st=Mah. hi 
2.5.4.20=46ad 1667fce35440d37e8567cc278d78039b81 154909a1162e319e9 


050१ 
f7e9a44534c5a6e0d2062d6f59ec6901 69fc00c1 8def69311f35 


Chavan Seal cece 
(प्र.गि.चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण विभाग 

२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंधुदुर्ग. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, मुंबई/नागपूर. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, मुंबई/नागपूर. 


९. वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


